शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून राज्यात 
व्यावसायिक औषधनिर्माणशास्र पदविका 
अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५०/१८)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २६ जून, २०१८. 


संदर्भ : संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/एआयसीटीई/मान्यता/२०१८/५५१, दिनांक ०७.०६.२०१८. 

प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून 
राज्यात व्यावसायिक औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्थांना मान्यता 
देण्यासंदर्भात दिनांक ३०.०४.२०१८ रोजीचे पत्राद्वारे तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना प्राप्त झालेल्या यादीच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भीय पत्रान्वये 
शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या Annexture A मधील नमूद संस्थेस नवीन 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या Annexture A मध्ये नमूद संस्थेस नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था 
सुरु करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता Annexture A मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे राहील. 

३. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 
अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५०/१८)तांशि-५ 


११ 


१२ 


१३ 


. सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 


अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
MAA राहील. 


. सदर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 


मंडळाची संलग्नता घेणे आव्यक राहील. 


. नव्याने मान्यता देण्यात आलेल्या पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थाप्रमुखांनी 


विद्यार्थ्यांना प्रवेशा देण्यापूर्वी फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांची मान्यता घेणे 
बंधनकारक राहील. सदर मान्यतेअभावी भविष्यात काही न्यायालयीन प्रकरणे उदभवल्यास 
याप्रकरणी संबंधित संस्था पूर्णपणे जबाबदार राहतील. तसे हमीपत्र संबंधित संस्थाप्रमुखांनी 
संचाळक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे सादर करावयाचे आहे. 
त्यानंतरच सदर संस्थांना अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संचालनालयाने संमती द्यावयाची आहे. 
संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


, सदर व्यावसायीक औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या 


संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण sonal जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ Hires फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 


नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आव्यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 


यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या 


अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१८/(प्र.क्र.१५०/१८)तांशि-५ 


१४.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, 
त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२६१२२४१०९२०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath =: pode 


Department, postalCode=400032, 
254 


bOf5c05dc9058175992109e62d3f5719b9dfb 

87a96579dc30c265d67ce, 

Ka t ka [ serialNumber=2356d82c7 3e8a0c7b6da68b6511197206b94 
720842cda576febebf8458 1fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 
Date: 2018.06.26 12:32:51 +05'30' 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद (संचालक, तंत्र शिक्षण 


यांच्यामार्फत) 


३. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Go 


११ 


१२ 


सचिव, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 


मजला, चंद्रलळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. फार्मसी काऊन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 


एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


.सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


भाग), नवी दिल्ली. 


foarte अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


Pras नस्ती/तांशि-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2018/(प्र.क्र.150/18)तांशि-5, दिनांक 26 जून,2018 सोबतचे 
Annexure A 
List of New Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2018-19] 


Name of Parent Name of the Afiliating Level of ” Shi F Th Intake 
Application Organisation Institutes University/ Course Ti Approved 
(Trust) Board 


1-3765 160935 


New Institute ADARSH Maharashtra 
SHIKSHAN PATIL INSTITUTE |OSMANABAD- i State Board of 
PRASARAK OF PHARMACY 413501 Technical 
MANDAL Education, 
Mumbai 


Page 1 of 1 


